सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASAT -२०१९/प्र.क्र.२३/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून, २०१९ 


. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 


Do No.2-1/2018 —NFSM दि. १५/०३/२०१९ 


२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/Extn-9/AAP-2098-20/F .no.09/8 2/48, दि.२२/०३/२०१९ 


षु. 
६. 


कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. 2-16/2019- NFSM, दि. १८/०४/२०१९ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/Extn-9/AAP-2098-20/F .n0.09/82/ 98, दि.२४/०४/२०१९ 
कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. 39/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र१/राअसुअ/कृआ/प्रक्र.१/१५३/१९, दि.२९/०५/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


कृषि आयुक्तालयाने संदर्भांकित २ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 


अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत वाटपाच्या (Allocation) मर्यादेत 
एकूण ₹ २२०१९.८१५५ लाख रकमेचा पिक निहाय वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर 
केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.१८/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये या अभियानाकरिता एकूण 
₹॒२२०१९.८१५५ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने सन 
२०१९-२० करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता वार्षिक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१९-२० करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिके या 
अभियानाच्या एकूण ₹ २२०१९.८१५५ लाख (रुपये दोनशे वीस कोटी एकोणीस लक्ष आठ हजार एकऱो 
पंचावन) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रश्ञासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 
६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने अभियानांतर्गत केंद्र व 
राज्य शासनाच्या पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे - 


IIR निर्णय क्रमांकः ABA -२०१९/प्र.क्र.२३/४-ओ 


(रु.ळाख) 
अ. केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके al is a 
क्र. (६०%) (४०%) 
१ | राअसुअ-भात ४५७.५३० ३०५.०२० ७६२.५५० 
२ | राअसुअ-गहू ३३४.८७९ २२३.२५२ ५५८.१३१ 
३ राअसुअ- कडधान्य १०९७९.३६६ ७३१९.५७८ १८२९८.९४४ 
४ | राअसुअ-भरडधान्य (मका) १८३.६२४ १२२.४१६ ३०६.०४० 
५ | राअसुअ-पौष्टिक तृणधान्ये (ज्वारी, बाजरी, १२५६.४९०३ ८३७.६६०२ २०९४.१५०५ 
नाचणी व अन्य मिळेटस्‌) 
एकूण १३२११.८८९३ | ८८०७.९२६२ २२०१९.८१५५ 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य fezeara निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व 
राज्य हिछ्याच्या पुढील SEATS सन २०१९-२० करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 

प्रवर्ग केंद्र हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(00) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


सर्वसाधारण | अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१ ४६१४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) । (२४०१५२३४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 

मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना । (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित | (० (०५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (०६) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


जाती  । अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 


(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती उपयोजना उपयोजना (२४०१ ॥ १७२), 
(2809 ॥१६३), 33, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


IIR निर्णय क्रमांकः ABA -२०१९/प्र.क्र.२३/४-ओ 


षु. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना । ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 

अनुसूचित (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 

aa जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(०१) (२१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (09) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 
केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१९-२० करीता 
संदर्भाकित दि. १८/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने 
दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे 
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित 
करावे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी saat निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतक-यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, होतक-यांचे अर्ज मागवून 
पारदर्डाक पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 

या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) Utd. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील 
तथापि, या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/झासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या 
निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १९/०४/२०१७ नुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/ताळुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची 


निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका 
स्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकर्‍याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, 
मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात 
यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ANA -२०१९/प्र.क्र.२३/४-ओ 


१०, 


दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 

सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतकऱयांच्या SATAN हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल 
तालुका कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. 
त्याचप्रमाणे, कृषि सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 
कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये 
विहित करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०३१४५१२२६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र: वरीलप्रमाणे Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 


प्रती:- 


5 h ri kant DN: CN = Shrikant Chandrakant Andge, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


(> h and rakant Andg e pe OU = Agriculture And ADF 


Date: 2019.06.03 15:04:53 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी -२०१९/प्र.क्र.२३/४-ओ 


१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट-अ 
"ण" सन२०१९-१%करितामंजुरवार्षिकृतीआराखडा:राष्ट्रीयअन्नसुक्षाभभियान भाता s—S 
(रक्‍कम लाख) 
अनुदानाचा परिमाण sic अ 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति 
ब) श्री पद्धत ₹ ९००० प्रति 


क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात पिकानंतर कडधान्य 
(हरभरा/चवळी/राजमा/वाल)) 


₹ १५००० प्रति हे. 


एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) 


प्रमाणित बियाणे वितरण. 
3) संकरीत वाण ₹ १०००० प्रति कवि 


ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति fera 
क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील ) ₹ २००० प्रति fra 


एकूण २ (अ ते २ (क) 


अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
अ सूक्ष्म मूलद्रव्ये 

ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 

ओ पिक संरक्षण औषधे 

ब) WRT 


फ्लेक्झी घटक 
कृषी औजारे 


9) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) % Qo0000 


₹१६००० 


वीडर (Engine operated above 2 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) %Q4ooo 


वीडर (Engine operated above 2 bhp) (Other farmers) % 20000 किवा 
सीडर (above ४ rows) (SC / ST/ S&M / Women) *₹४००० किंवा 


सीडर (above ४ rows) (Other farmers) % 3000 
WeleX (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) ५०४०० 
रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) ₹ ४०३०० 


भात मळणी यंत्र (Tractor driven above ३५ BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) % 4ooooo 


१०) भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) % ८०००० 


११) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) ₹२५०००० 


92) बहुपीक मळणी UA (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) X २००००० 


१३ स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) (SC / ST/ S&M/ 


% 00000 
Women) 


१४) स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) (Other farmers) ₹ ६५०००० किंवा असेल ते 


१५) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) ₹ ८५००० किंवा असेल ते 
१६) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (ther) ₹ ७०००० किंवा असेल ते 
१७) रिपर (Above 34 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) % ७५००० किंवा असेलतते 
१८) रिपर (Above 34 bhp) (other) ₹ ६०००० किंवा असेलतते 


१९) रिपर कम बाईडर (5०/51/58१॥7/ Women) ₹ १५०००० किंवा असेल ते 


२०)रिपर कम बाईंडर (ther) ₹ १२०००० किंवा असेल ते 


एकूण ४ (अ) 


ब) प्रभावी सिंचन साधने 

पंप संच ₹ १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 
एकूण ४ (बो 

एकूण SAI ब 


क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण Two Sessions) ₹ १४००० प्र 
ड) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५०मे टन क्षमता) (Actual cost- २५.०० lakh based on | ₹ १२५०००० किवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo टक्‍के जे कमी असेल 
state PWD DSR) ते 

) श]ेतकरी गटा करिता मिनी राइस मिल as per SMAM norms (५०% of cost or 2.00 


92.4000 


₹ २००००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी असेल ते १०.०००० 
lakh whichever is less) 


3) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) किंमतीच्या ५० टक्के ₹ ४५०० प्रति हे. , ४.५००० 
४) भात होतीत मत्स्यपालन ₹ २०००० प्रति एकर १२.५००० 
एकूण ४ (ड) ३९.५००० 

एकूण ४ (ओ ते (ड) १९०.६३५० 

एकूण राअसुअ-भात ७६२.५५०० 

केंद्र हिस्सा (६०%) ४५७.५३०० 
राज्य हिस्सा (४०%) ३०५.०२०० 


सन २०१९-१० करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गहू 


(रक्‍कम लाख) 
मंजूर लक्षांक 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण अ 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. हे. १७३० १५५.७००० 
E ब) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके - 
मुगउडीद१सोयाबीन नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ४५० ६७.५००० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (बो २१८० २२३.२००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
डं अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति fea, fea. 2232 22.3200 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील ) ₹ २००० wie fea, कवि. ४४६७ ८९.३४०० 
एकूण २ (अ) व २ (ब) ६६९९ १११.६६०० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हः ६००० 30,0000 
4 ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
i) पिक संरक्षण औषधे व जेविक घटक ₹ ५०० प्रति हे. हे. ६७३९ ३३.६९५० 
ii) WRT ₹ ५०० प्रति हे हे ४००० २०.०००० 
एकूण ३ (अ) व ३ (बो १६७३९ ८३.६९५० 
संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) 
अ) कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत मंजूर 
१)चीजल प्लो (above 20-34 bhp tractor driven) (SC/ST/S&MF/ किंवा किमतीच्या री 
₹ २०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 4.0000 
Women) 
२)चीजल प्लो (above 20-34 bhp tractor driven) (Other) ₹१६००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 ०.८००० 
3) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 34 BHP) (SC / किंवा किमतीच्या : 
% 20000 किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या & 4.2000 
ST/ S&M / Women) 
४)पेरणी Aa (Seed Drill) (Above 20 to 34 BHP) (Other farmers) ₹ १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 0,000 
4) झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्र्लि (Tractor Driven above किंवा किमतीच्या ही 
₹ २८००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 4.8000 
34 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) 
६)झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्र्लि ( Tractor Driven above किंवा किमतीच्या : 
₹२२४०० किमतीच्या vo टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 4.9200 
34 bhp) (Other farmers) 
(9) झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (Tractor Driven above 34 bhp) किंवा किमतीच्या र 
₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 3.400 
(SC / ST/ S&M / Women) 
८)झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर (Tractor Driven above 34 bhp) किंवा किमतीच्या ह 
% ६०००० ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 3.0000 
(Other farmers) 
8) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above २० to 34 किंवा किमतीच्या र 
₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ८ ४.०३२० 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women) 
qo) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above 20 to 34 किंवा किमतीच्या 4 
₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ८ ३.२२४० 
BHP) (Other farmers) 
११) बहुपीक मळणी यंत्र (18०07 Driven above 34 bhp) % २५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 42.4000 
| 
१२) बहुपीक Haft 8 ( Tractor Driven above 34 bhp) ₹ २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ठु १०.०००० 
१३) पावर टिलर (८ BHP & above) (SC/ST/S&MF/ Women) % Cyooo किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या १२ १०.२००० 
१४) पावर टिलर (८ BHP & above) (they) ₹ ७०००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या joe (9.0000 
१५) रिपर (Above 34 bhp) (SC/St/SaMe/ Women) ₹ ७५००० किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३.७५०० 
१६) रिपर (Above 34 bhp) (Other ₹ ६०००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३.०००० 
१७) रिपर कम बाईंडर (50/51/58१॥/ Women) % १५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 9.4000 
१८)रिपर कम बाईंडर (they) % १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 8 ४.८००० 
एकूण ४अ १०८ ७९.०७६० 
ब) प्रभावी सिंचन साधने 
१ पंप संच ₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ft 40.4000 
40% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of HDPE pipes. 
वतात Rs.34/- ter for PVC pi 0 Rs. 20/- 
२) पाण्याच्या सत्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (Rs. 7000000000. 
for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum मीटर ४३५०० ८.७००० 
20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes) आ 
celling of Rs. 944000/- per farmer/beneficiary for water 
carrying pipe 
एकूण ४ब ४३६०१ १८.८००० 
एकूण ४अतेब ९७.८७६० 
पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (Two Sessions) ₹ १४००० प्रति संख्या ३० ४.२००० 
स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- किंवा ' 
₹ १२५००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ३७.५००० 
२५.०० lakh based on state PWD DSR) 
एकूण एकंदर ५५८.१३१० 
हिस्सा (६०%) ३३४.८७८६ 
राज्य हिस्सा (४०%) २२३.२५२४ 


सन 2098-90 करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कडधान्य 


(रक्‍कम लाख) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण pee 
भौतिक आर्थिक 
फकप्रत्यकक क्ल प्रकक्रया 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे. ३००० २७०.०००० 
ऱ) bell X ९००० प्रति हे हे ६००० ५४०.०००० 
४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे. हे. ७५३९ ६७८.५१०० 
एकूण गट प्रात्यक्षि हे. १९५३९ | १७५८.५१०० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
| w+ सोयाबीन ₹ ९००० प्रति हे. iS २२२५० २००२.५००० 
क) पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. ८०० १२०.०००० 
२ मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ५०० ७५.०००० 
३) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे) १५०० २२५.०००० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ५०० ७५.०००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. १४५० २१७.५००० 
एकूण पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षि हे. १०७५० | १६१२.५००० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके१ अ) ते १ क) हे. ५२५३९ | ५३७३.५१०० 
अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
&) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
२) मुग ₹ ५००० Ufa fear क्वि ३९०० १९५.०००० 
४) हरभरा ₹ ५००० प्रति कवि. fea ३२४४० १६२२.०००० 
THUR अ ४२९९० | २१४९.५००० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
१) तूर ₹ २५०० प्रति कवि कवि ३४०० ८५.०००० 
३)उडीद ₹ २५०० प्रति कवि. कवि ५४० १३.५००० 
४) हरभरा ₹ २५०० प्रति कवि. fea १६०५० ४०१.२५०० 
एकूण२ ब २१४९० ५३७.२५०० 
WHI अते २ ब ६४४८० २६८६.७५०० 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर ₹ २५०० प्रति fea. fea 20000 ५००.०००० 
३) उडीद ₹ २५०० प्रति fea. fea ४००० १००.०००० 
एकूणर क १०७४७० | २६८६.७५०० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
१) सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हे. ५३६६० २६८.३००० 
२) जिप्सम ₹ ७५० प्रति हे. हे. २९३१० २१९.८२५० 
३) जैविक खते ₹ ३०० प्रति हे. हे. ८२९३० २४८.७९०० 
एकूण३ अ १६५९०० | ७३६.९१५० 
3 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
१) पिक संरक्षण औषधे ₹ ५०० प्रति हे. हे. ३३१४३० १६५७.१५०० 
२) तणनाशक ₹ ५०० प्रति हे. हे. ५८५४० २९२.७००० 
एकूण३ ब ३८९९७० | १९४९.८५०० 
एकूण३ ATT ५५५८७० २६८६.७६५० 


तपशील अनुदानाचा दर 


अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) 


मंजूर लक्षांक 


भौतिक 


आर्थिक 


कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार 
१) पेरणी Ba (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ 5&॥/ % 20000 किंवा yo Cah जे 


Women) 


३८.०००० 


₹ १६००० किंवा ४० Tap UT 


2) पेरणी Bt (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


३६.६४०० 


३) रीज HR THER (Tractor driven above ३५ BHP) (SC / ST/ S&M | ₹७५००० किंवा ५० Tah जे 
/ Women) 


224.9400 


₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे 
8) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


२७४.८००० 


4) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above २०० 34 ₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women) 


३८४.०४८० 


gi) WeTeeX (Tractor driven above 34 BHP) (Above 20 to 34 ₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे 
BHP) (Other farmers) 


928.9990 


७) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34BHP) (SC/ST/ | ₹ २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
S&M / Women) 


८) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other % 200000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे 


farmers) 


84,0000 


% C4ooo किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे 


९) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M/ Women) a 
ते 


१९४.६५०० 


₹ ७०००० किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे 
कमी असेल ते 


१०) पावर टिलर (८ BHP & above) (Other farmers) 


322.0000 


एकूण ४ अ 
ब) सिंचन साधने व सुविधा 


२६५८.०५९० 


ठ% of cost Imtd toRs. प०/-७ळ 
meter of HDPE pipes. Rs.34/- per 
ख्रोतापासून शेतापर्यंत meter for PVC pipes and Rs. 20/- per 
१) पाण्याच्या स्त्रोतापासून Brae पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (Rs. २०/- प्र i 

meter for HDPE laminated woven lay 
per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes) 
flat tubes with maximum celling of Rs. 
94000/- per farmer/beneficiary for 


water carryin 
₹ १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 


कमी असेल ते 
एकूण४ ब 


६१०००१ 


१२१.२००० 


५२१.३००० 


एकूण£४ (अ) ते ४ (बो 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (Two Sessions) ₹ १४००० प्रति 


६१३५८८ 


३१७९.३५९० 
१७९.०६०० 


ड) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 


i) जिल्हा स्तर 


४४९.५००० 


i) राज्य स्तर 
एकूण४ ड 


३८.५००० 
४८८.०००० 


इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) होतकरी गटा करिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms (40% of | ₹ १२५००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे 
cost or 9.24 lakh whichever is less) कमी असेल ते 
2) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- ₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० 
२५.०० lakh based on state PWD DSR) टक्के जे कमी असेल ते 
3) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ 01681॥10 & Grading Unit (actual cost | ₹ १०००००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे 
Rs. २० lakh) कमी असेल ते 


एकूण ४ इ 


२५८.७५०० 


६५०.०००० 


१०१८.७५०० 


एकूण४अते४इ 
एकूण एकंदर 


४८६५.१६९० 
१८२९८.९४४० 


केंद्र हिस्सा (६०%) 
राज्य हिस्स[४०%) 


१०९७९.३६६४ 
७३१९.५७७६ 


सन २०१९-१० करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-भरडधान्य (मका) 


रक्‍कम (रु. लाखात) 


मंजुर अर्थसाहाय्य दर परिमाण 


२ 


सन 2098-90 करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-पौष्टिक तृणधान्य 


आर्थिक रु. लाखात 


a 


क्र. 
पिक प्रात्यक्षिके (che RTCA ६०:४०) (१० हेक्‍टर समूह प्रात्यक्षिक) 
) ज्वारी ५११.२० 
ii) बाजरी रु. ६०००/हे. हेक्‍टर ३००.०० 


अ. ; 
मंजुर अर्थ सहाय्य दर परिमाण 


॥) नाचणी * १०४.९६ 
स्कणवलप्रत्यक 

प्रमाणित बियाणे वितरण (केंद्र:राज्य ६०:४०) 

अ) संकरित बियाणे (एकूण बियाणे वितरण घटकाच्या २५%) 


ewe Ra A 


ब) सुधारित बियाणे (एकूण बियाणे वितरण घटकाच्या ७५%) 
२ |१) ज्वारी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) रु. ३०००/ कवि. क्विटल ५३०१ १५९.०३ 


२) बाजरी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) रु. ३०००/ fea, १७३३ ५१.९९ 
एकूण (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) ८० टक्के २११.०२ 


एकूण (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण ) २० टक्के 
एकूण सुधारित बियाणे वितरण 
एकूण बियाणे वितरण २ (a1 + ब) 


प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
सुधारित बियाणे १० वर्षाआतील अधिसूचित वाण (६०:४०) 
: ४३८२ १३१.४६ 
बाजरी रु. ३०००/क्वि क्विंटल १९६ Ge 
go २.१० 


तण ललन लज जतन 


१) तणनाशके १२९८० ६४.९० 
; रु. ५००/हे. हेक्‍टर 
२) पिक संरक्षण औषधे ३२४४ १६.२२ 


एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM)- (६०:४०) 


एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM)- (६०:४०) 

१) सूक्ष्म अन्नद्रव्य रु. ५००/हे. ३२४४८ १६२.२४ 
8 हेक्‍टर 

२) जैविक खते रु. ३००/हे. ५४०८० १६२.२४ 


एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (INM &IPM) (एकूण ४ +4) १०२७५२ 


४०५.६० 
फ्लेक्झी घटक 
सुधारित कृषी औजारे (६०:४०) 


फवारणी यंत्र (अनु.जाती ,अनु.जमाती, ।॥ किमतीच्या ५०% किंवा रु.७५० यापैकी 


सोमांत दोतकऱ्यासाठी ५४.०८३ 
पंत ) कमी असेल ते 


. ata किंवा रु.६०० यापैकी . 
फवारणी यंत्र (इतर शेतकऱ्यांसाठी संख २२५३ 
कमी असेल ते 


बेऱ.पुवेढ 


एकूण कृषी औजारे ६ (अ) ९४६४ ६७.६०१ 


पिक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (६०:४०) रु.१४०००/प्रशि.(४ सत्रासाठी) संख्या Yo 


प्रचार व प्रसिद्धी - जिल्हा स्तर १.० लाख /जिल्हा संख्या 


जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा २.५ लाख /कार्यशाळा 


A] wv 
mlm 


i संख्या 
प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र 
१) क्लीनर कम ग्रेडर १.०० लाख / युनिट संख्या 
१६६ १५२.७५ 
९६३०००० |_२२७.३५ 


एकूण पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी) (केंद्र:राज्य ६०:४०) | २०९४.१५०५ 
केंद्र हिस्सा (६० टक्के ) १२५६.४९०३ 


4G ५५.०० 


६.७५ 


| 


राज्य हिस्सा (vo टक्के ) ८३७.६६०२ 


